महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून 
कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीसाठी उपलब्ध करून 
देण्यात आलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाकरीता निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्र. व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.६६/कौशल्य-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ जुले, २०२१ 


वाचा : १) उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र 

क्र.५/व्हिओसी/२२०३/एचटीई/२०२१/७४ दिनांक २२.०४.२०२१. 

२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.११०/२०१८/आस्था-२, 
दिनांक ११.०१.२०२१. 

३) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यांचे पत्र क्र.॥8॥8॥॥/211/१७३/०१/२०२० 
दिनांक ०५.०३.२०२०. 

४ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.११०/२०१८/आस्था-२, 
दिनांक १८.०१.२०२० 

५) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ 


प्रस्तावना : 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातंर्गत सर्व अकृषी विद्यापीठे, सर्व अनुदानित महाविद्यालये इतर 
अनुदानित संस्थामध्ये कस्टमाईज्ड एचटीई सेवार्थ प्रणाली राबविण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळ (MahalT) यांना नेमण्यात आले असून सदर प्रणाळीमध्ये कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभागाचाही समावेश आहे. या “एचटीई सेवार्थ” प्रणालीमार्फत या विभागाच्या 
अधिपत्याखाली असलेल्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या 
अशासकीय अनुदानीत तंत्र माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील व्यवसाय 
अभ्यासक्रमामधील (व्दिलक्षी व उच्च माध्यमिक व्यवसाय) कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ऑनलाईन 
पध्दतीने अदा करण्यात येते. 


सदर प्रणालीमध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे ६९००० अधिकारी व कर्मचारी आणि 
कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे ९५३५ अधिकारी व कर्मचारी समाविष्ट आहेत. अधिकारी 
व कर्मचारी यांची संख्या विचारात घेतली तर ती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची co टक्के व कौशल्य 
विकास व उद्योजकता विभागाची १३ टक्के इतक्या प्रमाणात आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.६६/कौशल्य-२ 


सदर प्रणालीच्या विकसन व देखभालीचे काम संदर्भ क्र.२ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१.०४.२०२० ते दिनांक ३१.०३.२०२१ या कालावधीकरीता महाआयटी कडे देण्यात आले 
होते. त्यानुसार महाआयटी यांचेकडून संदर्भ क्र.३ अन्वये प्राप्त झालेल्या देयकाची पुर्तता 
करण्याकरीता रु ५,८०,९३८/- इतकी रक्‍कम संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय 
मुंबई यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीसाठी दिनांक ०१.०४.२०२० ते दिनांक ३१.०३.२०२१ या 
कालावधीकरीता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाकरीता महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळाकडून प्राप्त झालेल्या रु.५,८०,९३८/- इतक्या रक्कमेच्या देयकाची पूर्तता 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा (अनिवार्य) (२२०३ ३३९१) 
या लेखाशिर्षाखाळी संगणक खर्च (१७) या उदिष्टाखाली अर्थसंकल्पीत रु.७,०३,०००/-करण्यात 
आलेला निधीपैकी रू. ५.८१ लक्ष (८३ टक्के) इतका निधी संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालय,मुंबई यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर रक्‍कम व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांचेमार्फत महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (Mahalt) यांना अदा करण्यात 
यावी. 


४. सदर बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडए-०२, ज्ञासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा 
(अनिवार्य) (२२०३ ३३९१ या लेखाशिर्षाखाली संगणक खर्च (१७) ” या उदिष्टाखाळी सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. तसेच खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास विनाविलंब उपलब्ध करून द्यावे. 


५. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये सुधारित केल्यानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
भाग-पहिला, उपविभाग-चार मधील अ.क्र.११ “बाह्य यंत्रणेकडून करून घेण्यात येणाऱ्या कामाचा 
खर्च मंजूर करणे” या नियमान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार अदा करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


६. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ११३/व्यय-६, दि.१० जुन , 
२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकार/सहमतीन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.-६६/कौशल्य-२ 


सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०११७०८२९८९०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Dr Si Siddharth Kharat 
if 


Dr Suvarna oe a 
Siddharth Kharat al 


2021.07.01 17:19:21 +05'30' 


(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ae) 


) सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ,मंत्रालय,मुंबई 
) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) संचालक, SS व कोषागरे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 

) महालेखापाल १/२ लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल 9/2 लेखा व परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

प्रधान सचिव,कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) कक्ष अधिकारी (प्रशा-३), कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

११) निवड नस्ती, (कौशल्य-२) 


(३ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


